शासकीय व शासन अनुदानित होमिओपॅथी या 
आयुष अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील पदवी व 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्काचे दर 
निश्चित करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र. एमईडी- १०२२/प्र.क्र.३५१/२२/ शिक्षण-२, 
नववा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, 
दिनांक:३०/११/२०२२ 
वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - 
एमईडी - १००३/सीआर-२०८/०३/शिक्षण-२, दिनांक ०६/०९/२००३. 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - 
एमईडी-१००७/६२८/प्र.क्र.-१४८/०७/शिक्षण-२, दिनांक ०१/०३/२०११. 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - 
एमईडी - २०१६/सीआर-१८५/१६/शिक्षण-१, दिनांक २२/११/२०२२. 
४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - 
एमईडी-१०२२/प्र.क्र.३६८/२२/शिक्षण-२, दिनांक २४/११/२०२२. 
प्रस्तावना:- राज्यातील शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यांलयातील विविध आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या 
महाविद्यालयातील शैक्षणिक शुल्काचे दर शासन निर्णय दिनांक ०१/०३/२०११ अन्वये निश्चित करण्यात आले 
आहेत. तथापि, सदर शैक्षणिक शुल्काचे दर निश्चित करतेवेळी राज्यात कोणतेही शासकीय अथवा शासन 
अनुदानित होमिओपॅथी महाविद्यालय अस्तित्वात नसल्याने, होमिओपॅथी अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्काचे दर 
निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. 
आता सन २०२२-२३ पासून राज्यात शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय, जळगाव हे नविन होमिओपॅथी 
महाविद्यालय सुरू करण्यास व विद्यार्थी प्रवेशित करण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुषंगाने शासकीय/शासन 
अनुदानित होमिओपॅथी अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक शुल्काचे दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय : - शासकीय तसेच शासन अनुदानित होमिओपॅथी महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक शुल्काचे दर हे शासन निर्णय दिनांक ०१/०३/२०११ मधील तरतुदीनुसार आयुर्वेद व 
युनानी या अभ्यासक्रमाच्या सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काच्या दराप्रमाणे आकारण्यास 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर शुल्क हे सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येत असून सन २०२३-२४ पासून 
त्यापुढील प्रत्येक शौक्षणिक वर्षी सदर शौक्षणिक शुल्कात दिनांक ०१/०३/२०११ रोजीच्या 
शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार १० टक्‍के एवढी वाढ पुढील शुल्क निश्चित होईपर्यंत करण्यात येईल. 
३. «Mafra शुल्काव्यतिरिक्‍त विकास निधी, प्रवेश शुल्क, जिमखाना शुल्क, वसतिगृह शुल्क, ग्रंथालय 
अनामत व ग्रंथालय शुल्क इत्यादी शुल्कांचे दर हे देखील आयुर्वेद/युनानी अभ्यासक्रमासाठी लागू असलेल्या 
प्रचलित दराने देय राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-१०२२/प्र.क्र.३५१/२२/शि-२ 


४. विकास निधी, प्रवेश शुल्क, जिमखाना शुल्क, वसतीगृह शुल्क, ग्रंथालय अनामत रक्‍कम व अतिरिक्‍त 
शुल्क इत्यादी संबंधित अधिष्ठातांच्या नांवे असळेल्या महाविद्यालयाच्या स्वीय प्रपंची खात्यात (पीएलए) जमा 
करण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११५२१४२३०१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार garam. = AJIT oR 


st=Maharashtra, 

2,5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736fF 
T U KA RA M db4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 

pseudonym=8433B0910FFD44AC77C26745278 


6D497C8BC73E0, 
al 


serialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F7 
94C1BA337889880D0C567C29D025934340956 
DF, cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 


Date: 2022.12.01 16:24:27 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा 
मा 


मा 


S 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


AD 
= 


CC ww 
| 


Cc 


4 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 
११) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१२) आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, न्युएक्सलसियर थिएटर बिल्डींग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
१३) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ९ वा मजला, न्युएक्सळसियर थिएटर बिल्डींग, फोर्ट, मुंबई-००१. 
) 
) 
) 
) 


yaa) 


9 
टू 


vo 


१४) सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, खेरवाडी, बांद्रा (पूर्व, मुंबई. 
१५) PASH, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६) कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 

१७) निवड नस्ती (कार्यासन शिक्षण-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


